“COVID-19” च्या सार्वत्रिक साथीचा प्रादुर्भाव 
रोखण्याकरिता राज्यात “Lockdown” अंमलात 
असेपर्यंत पोलीस महासंचालक, म. रा. व पोलीस 
आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील 
पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना पोलीस सेवा 
निवासस्थाने ताब्यात ठेवण्यास देण्यात आलेली 
मुदतवाढ संपुष्टात आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. शानिवा-०१२०/प्र.क्र.१०९/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- १) शा.नि.,गृह विभाग, क्र. शानिवा-०१२०/प्र.क्र.१०९/पोळ-७, 
दिनांक ३०.०७.२०२०. 
२) शा.नि.,गृह विभाग, क्र. शानिवा-०१२०/प्र.क्र.१०९/पोल-७, 
दिनांक २६.१०.२०२०. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ 
गृह-पोळ-७/का.८(१५)/इमा.शा./मुदतवाढ/२९८२/२०२०, 
दिनांक १३.११.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


“COVID-19” या रोगाच्या सार्वत्रिक साथीच्या प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता राज्यात दिनांक 
23.03.2020 पासून राज्यात “Lockdown” अंमलात आहे. अज्ञा परिस्थितीत पोलीस सेवा 
निवासस्थानांच्या बाबतीत अनुज्ञेय भाडेमाफ सवळत अथवा मुदतवाढ संपली असेल किंवा संपणार 
असेल तर परिस्थिती सुरळीत होईपर्यंत अनुज्ञप्ती शुल्क भरण्याच्या अटीवर पोळीस महासंचालक, 
म. रा. व पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील पोळीस सेवा निवासस्थान ताब्यात 
ठेवण्यास अर्जदार पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी किंवा यथास्थिती, त्यांचे कुटुंबीय यांना संदर्भाधीन 
शासन निर्णयांद्वारे मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. आता, परिस्थिती जवळजवळ पूर्ववत होत आहे. म्हणून, पोळीस सेवा निवासस्थान ताब्यात 
ठेवण्यास देण्यात आलेली मुदतवाढ संदर्भात निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


पोळीस महासंचालक, म. रा. व पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील पोलीस 
सेवा निवासस्थान ताब्यात ठेवण्यास अर्जदार पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी किंवा यथास्थिती, त्यांचे 
कुटुंबीय यांना देण्यात आळेली मुदतवाढ दिनांक 39.03.2029 रोजी संपुष्टात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-०१२०/प्र.क्र.१०९/पोल-७. 


२. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२०२१३०३०४३३२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Venkatesh Madhav Bhat 
enkatesh BN CHIN, o-cvernment f Maharastra ou=tiome 

Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725ca46fb2671d1d 


Madhav Bhat (22 
(व्यं. मा. भट) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुबई. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


मा.गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, 
मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 

९) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


& 


प्रत - 
१) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, म.रा.,मुंबई. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


